सांस्कृतिक कार्य संचालनालय अंतर्गत 
आयोजित होणाऱ्या राज्य नाट्य स्पर्धेच्या 
परिक्षक निवडीचे निकष. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.७७३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ८ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रानास्प 
८६१६/प्र.क्र.९१/सां.का.४, दि. ०९ जानेवारी, २०१७ 
२. सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
६५१५, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


राज्य नाट्य स्पर्धा ही मानाची स्पर्धा असुन सदर स्पर्धा गेल्या ६० वर्षापासून नियमित 
स्वरुपात आयोजित होत असते. या स्पर्धेतून Sua हौशी कळाकार/तंत्रज्ञ यांना एक उत्कृष्ट 
दर्जाचे व्यासपीठ मिळते. या स्पर्धेमधून व्यावसायिक नाट्यनिर्मितीसाठी कलाकार / तंत्रज्ञ 
यांना एक मंच मिळते. त्यामुळे, राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी अनुभवी, दर्जेदार परीक्षकांची 
आवश्यकता असते. यास्तव, सदर परिक्षक निवड सुलभ व्हावी यासाठी परिक्षक 
निवडीबाबतच्या निकषास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


हौशी मराठी नाट्य स्पर्धा, हौशी हिंदी नाटय स्पर्धा, हौशी संस्कृत नाटय स्पर्धा, हौशी 
संगीत नाटय स्पर्धा, हौशी मराठी बाल नाट्य स्पर्धा, मराठी व्यावसायिक नाट्य स्पर्धा व 
दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धा या नाट्य स्पर्धांच्या परिक्षक निवडीच्या खालील निकषांस या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. परीक्षण करणाऱ्या परीक्षकाचे वय कमीत कमी ४० वर्ष एवढे असावे. 
२. परीक्षकाला किमान १० नाटकांचा अनुभव असणे आवश्‍यक आहे. यामध्ये लेखन/दिग्दर्शन 
/ध्वनी / प्रकाश/नेपथ्य/अभिनय इ. नाट्यक्षेत्राशी निगडीत बाबींचा समावेश असेल. 

३. ज्या परीक्षकांनी सलग तीन वर्ष राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी परिक्षक म्हणून काम केले आहे, 
अशा परीक्षकांची नेमणूक पुढीळ किमान दोन वर्ष प्रतिबंधित असेल. तसेच सदर 
परीक्षकांची नेमणूक त्यांच्या मूळ ICA (Native District) करण्यात येऊ नये. 

४. नाट्यविषयक अभ्यासक /संशोधक यांनाही परिक्षक म्हणून घेण्याचा विचार करण्यात 

यावा. 

. प्रत्येक केंद्रावर किमान एक महिला परिक्षक देण्याचा प्रयत्न असावा. 

६. ज्यांनी यापूर्वी राज्य नाट्य स्पर्धेत परिक्षक म्हणून काम केलेले असेल, असे एक अनुभवी 
परिक्षक प्रत्येक केंद्रावर देण्यात यावा. 


o~ 
ae 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.७७३/सां.का.४ 


७. परिक्षकांची एका केंद्रावर नियुक्‍ती केल्यानंतर त्याच केंद्रावर पुढील किमान ३ वर्षासाठी 
पुनर्नियुक्‍ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
८. प्रती दोन केंद्रामागे एक असे किमान १० परिक्षक राखीव ठेवण्यात यावे. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०१०८१२०४२३४६२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 

N A N D A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a1866 
20ec03666d244838270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MARUTI RAUT कावा वा 
(नंदा राऊत) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, 
एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 
५. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. निवड नस्ती, सां.का.४ 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी 2 


